अस्थायी पदांना मुदतवाढ/सेवासातत्य....... 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 
यांचे अधिपत्याखालील वेगवर्धित सिंचन लाभ 
विशेष पथक, कोथरुड, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी-२०२३/प्रक्र.२९/ निवसं-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ: १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र.पीएळएन-२०२२/प्रक्र-२९/निवसं-१, दि.१८.०४.२०२३. 
२) उप अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्रमांक कुसिंम/आ-५/१००६/ 
सन २०२३, दि.२९.८.२०२३. 
3) वित्त विभाग, शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र-०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.८.२०२३. 
४) वित्त विभाग, शा.श्रुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र-०८/१६/आ.पु.क., दि.६.९.२०२३. 
५) जलसंपदा विभाग, शासन पत्र क्रआढावा २०२३/प्र.क्र.४२/आस्था(पुनर्रचना), दि.११.९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दिनांक १८.११.२००८ अन्वये कार्यकारी अभियंता, वेगवर्धित सिंचन लाभ 
विशेष पथक, पुणे साठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयातील व जलसंपदा 
विभागाच्या आढाव्याअंती अतिरिक्‍त ठरलेल्या आस्थापनेतून अंतर्गत फिरवाफिरवीने १३ पदे मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत. त्याचप्रमाणे शासन निर्णय दिनांक ०१.०८.२००९ अन्वये अतिरिक्‍त ४ पदे 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सदर पथकासाठी एकूण १७ पदे मंजूर करण्यात 
आली आहेत. सदर पदे विविध आस्थापनांवरुन उपलब्ध करुन दिलेली आहेत. सदर पदांना दि. 
०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत सेवासातत्य मंजूरी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, (जसं व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नियंत्रणाखाळील अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, वेगवर्धित सिंचन ory विशेष पथक, पुणे यांच्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
सोबतच्या विवरणपत्रातील १४ पदांना खालील अटींच्या अधिन राहून दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत सेवा सातत्य चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दि.०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/प्रक्र.२९/ निवसं-१ 


सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत. 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५, ४७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणूका, (०४) योजनेतर-वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडादान, (०४) (09) महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (४७०१ आय १६२) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो २०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. 
दि. ३१.८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार, तसेच 
आ.(पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग यांच्या क्र.आढावा २०२३/प्र.क्र.४२/आस्था(पुनर्रचना), 
दि.११.०९.२०२३ च्या पत्रानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8१॥॥॥/89॥॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६१२२२११८१२७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 

B H A RAT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7e4fb00a 1 6ff039bc787 13b65ebf939067638095e4 

D A S H RAT H 774299db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4E0D75A48AF359B 
D9DB168D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, cn=BHARATI 

J A D H AV DASHRATH JADHAV 
Date: 2023.10.06 12:34:23 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे. 


कार्यकारी अभियंता, वेगवर्धीत सिंचन लाभ विशेष पथक, पुणे 


प्रत माहितीसाठी- 


मुख्य अभियंता, (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कक्ष अधिकारी, आ. (पुनर्रचना) 


प्रत : निवसं-१ (कार्यासन संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२३/प्रक्र.२९/ निवसं-१ 


विवरणपत्र 


जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्रमांक : अस्थायी-२०२३/प्रक्र-२९/ निवसं-१ 


दिनांक : ५ ऑक्टोबर,२०२३ चे सहपत्र 


कुकडी प्रकल्प मंडळ अंतर्गत वेगवधित सिंचन लाभ विशेष पथक, पुणे अंतर्गत नियत अस्थायी 


आस्थापना 
अ. 
क्र. पदनाम पदसंख्या 
| 9 | 2 3 
| a | कार्यकारी अभियंता शि किं 
२ | उपविभागीय अभियंता २ 
३ | सहा. अभियंता श्रे.२/ ६ 
शाखा अभियंता 
४ ।अनुरेखक शिडी 
५ ।लघुटंकलेखक 1१ 
६ | वरिष्ठ लिपिक | a 
७ | कनिष्ठ लिपीक 
(लिपिक/टंकळेखक) पि 
८ | वाहन चालक 1१ 
९ | Pras 3 
एकूण 1१७ | 
BHARATI ee any 
DASHRATH en च 
JADHAV ee त 
(भारती जाधव) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


